= 


/ 


१ Hare dey ' 
eager . 


a .>” 


जनहिताय सर्वदा महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID :dokh.rfd@maharashtra.gov.in 


क्रमांक: गौखनि-३४/०९१५/प्र.क्र.४८१/ख दिनांक:- २० जून, २०२३ 


विषय:- गौण खनिज- पुणे 

सन २०१४-१५ करिता मौजे बाभुळसर, ता.शिरुर, जि.पुणे या 

वाळूगटाच्या WMATA केलेल्या रक्कमेवर व्याज मिळणेबाबत. 

मे.मयुरेश्वर एंटरप्रायजेस तर्फे श्री.सुझ्ांत ताराचंद जगताप 
शासन ज्ञापन :- 

सन २०१४-१५ या वर्षाकरीता मौजे बाभुळसर, ता.शिरुर हा वाळू गट मे.मयुरेश्वर 

एंटरप्रायजेस तर्फे श्री.सुशांत ताराचंद जगताप यांना रु.१,२१,६०,५६०/- इतक्या रकक्‍्कमेस मंजूर 
करण्यात आला. लिलावधारक यांनी लिलावाची २५ टक्के रु.३०,४०,१४०/- इतकी रक्‍कम 
शासनजमा केली. तथापि, वाळूगटाची उर्वरित ३/४ रक्‍कम शासनजमा न केल्याने लिलावधारक 
यांनी शासनास अदा केलेली २५ टक्के रक्‍कम अपर जिल्हाधिकारी यांनी जप्त करुन लिलावधारक 
यांना मंजूर केलेला सदर वाळू घाट रद्द केला होता. 
०२. प्रकरणी लिलावधारक यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट याचिका 
क्र.२१५/२०२१ मध्ये मा. न्यायालयाने दि.१७/०२/२०२१ रोजी पारीत केलेल्या आदेशानुसार तसेच, 
मा.मंत्री (महसूल) यांनी दि.१३/०७/२०२१ रोजी पारीत केलेल्या निर्णयानुसार सदर वाळू गटासाठी 
लिलावधारक यांनी शासनजमा केलेली लिलावाची २५ टक्के रक्‍कम रु.३०,४०,१४०/- शासन 
ज्ञापन क्रमांक:-गौखनि-३४/०९१५/प्र.क्र.४८१/ख दिनांक २९/०९/२०२१ अन्वये आदा करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात आली आहे. 
०३. सदर रक्कम व्याजासह मिळण्याबाबत लिलावधारक यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
रिट याचिका क्र.२३९५/२०२३ दाखल केली होती. सदर याचिकेत मा. न्यायालयाने दिनांक 
२८/०३/२०२३ रोजीच्या आदेशान्वये लिलावधारक यांना त्यांनी शासन जमा केलेल्या रक्कमेवर 
९% दराने व्याज देण्याचे आदेश दिले आहेत. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक २८/०३/२०२३ 
रोजीचे आदेश विचारात घेता, सन २०१४-१५ या वर्षाकरीता पुणे जिल्ह्यातील भिमा नदीपात्रातील 
मौजे बाभुळसर, ता.शिरुर, जि. पुणे या वाळू गटाचे लिलावधारक मे.मयुरेश्वर एंटरप्रायजेस तर्फे 
श्री.सुशांत ताराचंद जगताप यांना त्यांनी शासन जमा केलेल्या रक्कमेवर रक्कम रु.२१,३०,३७७/- 
(एकवीस लाख तीस हजार तीनठो सत्याहत्तर मात्र) इतके व्याज अदा करण्याचा शासनाने निर्णय 
घेतला आहे. 
०४. लिलावधारक मे.मयुरेश्वर एंटरप्रायजेस तर्फे श्री.सुश्ांत ताराचंद जगताप यांनी लिलावाची 
२५ टक्के रक्‍कम रु.३०,४०,१४०/- ही प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ह्या रक्कमेवर 
व्याज अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन घेण्याच्या अटीवर लिलावाच्या शासनजमा 
केलेल्या २५ टक्के रक्कमेवर रक्‍कम रु.२१,३०,३७७/- (एकवीस लाख तीस हजार dey 
सत्याहत्तर मात्र) अदा करण्यास या शासन ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
०५. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता “मागणी क्र.सी-१, २०५३ 
जिल्हा प्रशासन" ०९३ जिल्हा आस्थापना, (०१) सर्वसाधारण आस्थापना, (०१) (०३) आयुक्त पुणे 


झासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३४/०९१५/प्र.क्र.४८१/ख 


(अनिवार्य), (2043 ००६४ या लेखाशिर्षाखाली, १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध 
असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा. 

०६. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
१४८/२०२३/व्यय-९, दि.१९/०४/२०२३ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२०१६४०२०९४१९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
SHIVAJI SONAJI = 
CHOURE 


sEA9OSCO7 


(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, पुणे 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू 
मरीन लाईन्स, मुंबई-४०००२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)- १, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 

लाईन्स, मुंबई-४०००२०. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 

कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


